अंतराळात अजून एक 
जीवसृष्टी आहे का? 


फ्रँकलिन ब्रॅनली 
चित्र: एड्वर्ड मिलर 
मराठीत प्रभाकर नानावटी 


अंतराळात अजून एक 
आहे का? 


हणण ता लकी क... 


ण क 
शर 


प्राणी-पक्षी, क्रिमी-कीटके, झाडे, फूल-फळ 
झाडे, माणसं आणि अशाच प्रकारचे कित्येक 
पृथ्वी नावाच्या ग्रहावर वास करत आहेत. 
असलेच सजीव आणखी कुठे तरी असतील का? 

वनस्पती व प्राणी चंद्रावर असतील का? मंगळ किंवा 

गुरु ग्रहावर? नाही तर अंतराळातील कुठे तरी लांब 

असलेल्या ताऱ्यावर बास करत असतील का? न 
अशा प्रकारची प्रश्नं कित्येक वर्षापासून लोक 
न आहेत. 


२४-४5: :27:2 ३३७४२०५ दक 5 पपई 5-० 20: 
विवि यिप री 


डव: २०७0 “0०2 आ पजडाडडडकककी २ ३८. वि 
०२ 2०5०286 २०७६७--०७.५-८७०-०० ऊज 
“न्य 


शंभरेक वर्षापूर्वी चंद्रावर वनस्पती व प्राणी आहेत अशा 

बातम्या झळकत होत्या. खगोलशास्त्रज्ञ त्यांच्या मोठमोठ्या व ! 

नवीन टेलीस्कोपमधून हे सर्व पाहु शकतात अशा बातम्या ् 
फळ येतात, लहान लहान म्हशी आहेत, त्या झाडाखाली 

आहेत, अस्वलासारखा प्राणी मागील दोन पुर्‍याची 


ह" 


1. (0 कका... 


शल 
> 


<<: ८5" _____ त्याचबरोबर मंगळ ग्रहावरील मार्शियन पृथ्वीवर उतरले आहेत, या रेडियो 
बातमीवरसुद्धा लोकांचा विश्वास होता. मार्शियनचे डोके मोठे ब शरीर एकदम 
छोटे असे त्यांचे वर्णन केले जात होते. ते अंतरिक्षयानातून उतरले आहेत, 
-त्यंक्त-कुणाशी मेत्री केलेले आवडत नाही, शहर व खेड्या-पाड्यात जाऊन ते 
हल्ला.करतं॑ अहेत, अशा प्रकारच्या अफवा त्याकाळी पसरविल्या जात 


होत्या 
४ 


2 (न्यत 
॥॥॥। द 
व्क 


त ह र ह न्याव शि 
स्पा डा कल (विचका 
ळक जु 

१ 

480 


२. गुर 


१९६०च्या दशकापर्यंत चंद्रमानव व मार्शियन 
आहेत यावर लोकांचा भलताच विश्वास होता. 
परंतु १९६९नंतर मात्र चंद्रावर जीवसृष्टी नाही 
याची खात्री पटली. त्या वर्षी नील आर्मस्ट्रॉग व 
एडूविन आल्ड़्नि चंद्रावर पाय ठेवून काही पावलं 
चालून परत पृथ्वीवर आले होते. 


ते परत आल्यानंतर कित्येक अंतराळवीर 
चंद्रावर जाऊन परत आले. त्यांनी भरपूर शोध 
घेतला तरी कुठेही कुठलाही जीव त्यांना 
सापडला नाही. कुठेही वनस्पती वा प्राणी 
सापडला नाही. चंद्र हा एक मृतप्राय ग्रह होता व 
8 आजही आहे. 


परंतु एवढ्यावरून पूर्ण सौरमालिकेतील कुठल्याही 
ग्रहावर जीवसृष्टी नाही असे म्हणू शकत नाही. मंगळ ग्रह 
कित्येक विषयात आपल्यासारखाच ग्रह आहे. तेथे प्राणी 
व/वा वनस्पती असू शकतील. तिखट मीठ लावून 
सांगितलेल्या गोष्टी प्रमाणे मोठे डोके ब लहान शरीर 


असलेले प्राणी नसतीलही. परंतु प्राणी-नक्कीच'असावेत. ४४७७ 


16 


- "जा ". मंगळ ग्रहाचे फोटो पाहिल्यानंतर काही ठिकाणी पाणी 


आहे हे लक्षात येईल. जिथे पाणी आहे तिथे 


जीवश्सृष्टी असायला हवी. या पूर्वी केव्हातरी तेथे सजीव 


असतील का? आताही असतील का? 


याची खात्री करून घेण्यासाठी प्रोब पाठवून शेकडो फोट 
काढण्यात आले. तेथील मातीवर प्रयोग करण्यात आले. 
परंतु फोटोमध्ये वा मातीच्या परीक्षणावरून तेथे 
क॒ठलाही जीव नाही याची खात्री पटली. 


४०104९०0६5 


भं रहे. र नक ी; फी 
शी आ. ७ वक क : 
”_ [हिम तषार 


६१९॥1६९$५ 


आही .: ,. :: * .इतर ग्रहांची स्थिती काय? बुध वा शुक्र 
ग्रहावर सजीव असू शकतील. 
बुध ग्रहाच्या अगदी नी जाऊन 


बघण्यासाठी प्रोब पाठविले. त्यानी 
शेकडोनी फोटो काढले. तेथेही सजीव 
असण्याची शक्‍यता दुरावली. 
चंद्राप्रमाणे हाही ग्रह मृतप्राय आहे. 
त्यातही तेथील उष्णता भरपूर. त्या 


उष्णतेत कुठलाही जीव 
राहूच शकत वाही. 


शुक्र ग्रहावरही प्रोब पाठविण्यात आले. तेथील टोकाच्या उष्णतेमुळे प्रोब 
जळून खाक झाले. शिवाय तेथील विषारी वायूमुळे कुठलाही जीव जिवंत 
राहूच शकत नाही. तेथे कुठलाही जीव असलेल्याच्या खुणा सापडल्या 

नाहीत. 


सोौरमालिकेतील इतर ग्रहावर सजीव असू क्ट य 
शकतील अशी कुणीच अपेक्षा करणार नाहीत. 


टि 6 (प नेप्व्यून 
६७(॥त 1, युरेनस 9“ र 


॥ाप्टा 
गुरु, शनी, युरेनस, नेप्च्यून हे ग्रह वायूतून निर्माण झाले आहेत. 
“ शिवाय हे सर्व थंड असलेले ग्रह आहेत. पृथ्वीवरील काही 
भागात असलेल्या थंडीपेक्षा जास्त थंड. अगदी लहान 
असलेला प्लुटो ग्रहसुद्धा तितकाच थंड. त्यामुळे 
सोरमालिकेतील पृथ्वी सोडून इतर कुठल्याही ग्रहावर 
“जीवसृष्टी नसणार. 


ब 
त 
ज 


क्क ४१५ 
1 |] 


टर केक. हड तक 4१-५७ ह 
ती > ०५ न 
ट्र हि. त्र रश “ट्र त 
आ. ४ ळे) कि 2 रट > 1 
भी श्र किव यका र ही रि 
) » अ डड. क; शू 
य १७; - हु 2२07271 », ज्ञ; :% प ् ग. 4 व '१ 
“« च स्टेक र, कं १ दी... शं र्‌ १0९७ अहे... डर क 
क हे... ... रट, री न र क द ४! "शी ी 
2 ८ 2 र > ;, ४. 
२१५८००००७५- री व् के %६ १0.5: क 0 2 ी “किर 
५, क “दै.; र आ घड्या 3 ी र शक 2 अ ँ 
टू » 9 र "जं ५, 
वी % (४ २-४, दुर क 
- कू 281490730002%0:230222:11 
9 भ्र 
र ९: ४ >; श्‌ 
2 अन र 
१44 > ण ५ 1 
भु प रड री. 
क 
क ग न > पर ू, वर ह 
डर क ९ 
ची त व्य ट 
च 
५: 33 
*-४- श 
टा; 
असल्यास ते आपल्या जगातील प्राणी वा वनस्पतीपे£ 
यी 


माहित नसलेल्या जगात राहत 
व. 8 


26६6 


वेगळे दिसत असतील. मोठे डोक्याचे व लहान शरीराचे ₹ 
अस्‌ शकतील. चंद्रमानवाप्रमाणे त्यांना पंख असू शकतील 


जाड पाय व बारीक हात असलेले ते असू शकतील 


पायावर चालत असतील. आपण क़ल्प॒ 
नाही असे ते असू शकतील. 


-« ७९७१७ 


क॒णास ठाउक? 


या प्रकारच्या विषयांचा अभ्यास करणारे तज्ञ सोरमालिकेच्या 
पलीकडे प्राणीवंश आहे यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. अजून 
काहींना हा सर्व कल्पनाविलास आहे असे वाटेल. परंतु मला ते 
वाटत नाही. 


आपल्या सौरमालिकेच्या पलीकडे अब्जांनी तारे आहेत. कुठे तरी 
आपल्यासारखे प्राणी व वनस्पती असलेले जग नक्कीच असू! 
शकेल. तेथील माणसांना आपल्यासारखे अनेक विषय माहित 
असतील. कदाचित ते आपल्यापेक्षा जास्त बुद्धिमान असू 
शकतील. 


कधीतरी आपण त्यांच्या 


या नंतरच्या शेकडो वर्षानंतर कदाचित आपण 
अंततिक्षयानात बसून अगदी लांबवर असलेल्या 
ग्रहापर्यंत पोचू शक्‌, असे मला वाटते. 


अंतरिक्षातील इतर तारांगणात जीवसृष्टी आहे की नाही या 
मोहिमेवर जाताना तुम्ही कुठल्या प्रकारचे कपडे घालणार 
याचे वर्णन करा. सर्व साधन सुविधा मिळत असलेल्या 
पृथ्वीवर तुम्ही नाही हे लक्षात ठेवा. तुमचे कपडे हवा, 


पाणी, आहार अती उष्णता ब कडाक्याची थंडी 
इत्यादीपासून रक्षण करणारी असावी हे लक्षात ठेवा 


